आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सुधारीत सर्वसमावेझक मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका- ०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ५ मार्च, २०२१ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दिनांक १२ जुले, २०१६ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.स्थाविका-२०२०/प्र.क्र. ६४/का.१४८२, 
दिनांक २३ फेब्रूवारी, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक-: 


आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.स्थाविका- 
२०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८२,दिनांक २३ फेब्रूवारी, २०२१ अन्वये मा. विधीमंडळ सदस्यांना अनुज्ञेय स्थानिक 
विकास निधी रु. २.०० कोटी वरुन रु. ३.०० कोटी करण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर व विधीमंडळ 
सदस्यांना विधीमंडळ कामकाजात ऑनलाईन पध्दतीने सुलभरित्या सहभागी होता येईल या west 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांच्या संदर्भाधीन, नियोजन विभाग, शासन 
निर्णय, क्रमांक: स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/ का. १४८२, दि. १२ जुले, २०१६ मधील प्र.क्र.३ मध्ये पृ.क्र. १४ 
वरील “३.३४.१” अन्वये करण्यात आलेली तरतूद रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी “विधीमंडळ सदस्य 
यांना त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता त्यांच्या मागणीनुसार लॅपटॉप, डेस्कटॉप संगणक, sats, 
Pex कम स्कॅनर तसेच छपाई सामुग्री अनुज्ञेय राहील व यासाठी कमाल वित्तिय मर्यादा रु. ३.५० लक्ष 
राहील. तसेच विधीमंडळ कामकाजात सुलभरित्या ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी होण्यासाठी त्यांच्या 
मागणीनुसार लॅपटॉप, डेस्कटॉप संगणक, ऑयपॅड, प्रिंटर कम स्कॅनर तसेच छपाई सामुग्री अनुज्ञेय राहील 
व यासाठी रु. ३.५० लक्ष एवढी कमाल आर्थिक मर्यादा राहील. अशा प्रकारे विधीमंडळ सदस्यांना उपरोक्त 
साहित्य खरेदी ५ वर्षातून एकदाच करता येईल व त्यासाठी एकूण कमाल आर्थिक मर्यादा रु. ७.०० लक्ष 
एवढी राहील”, याप्रमाणे सुधारित तरतूद अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेतस्थळावर हे शासन शुध्दीपत्रक 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०३०५१०४०५३६४१६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Vijesing Fattesing 
Vasave 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्रेषित, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, (५ प्रती) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपसभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


mm _८ 0८ WwW A 


9 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


me) 


१०) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, HERTS विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

११) मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य (सवी 

१३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 

१५) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१६) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

१७) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

१८) विभागीय आयुक्त, (सवी, 

१९) जिल्हाधिकारी, (सवी, 

२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

29) नियोजन विभागातील सहसचिव/उपसचिव, (सर्वी 

२२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२४) उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, (सर्व) 

२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२६) जिल्हा नियोजन अधिकारी, (सवी 

२७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 

२८) वित्त विभाग, (का. व्यय-८/अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई 

२९) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, (५ प्रती) 

30) इंडियन ASG काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग,दादर, मुंबई-२५, (५ प्रती) 

३१) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ (५ प्रती), 
३२) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, (५ प्रती) 

३३) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, (५ प्रती) 

३४) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, 

मुंबई- Yoo 028 (५ प्रती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 


34) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोबमिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई (५ प्रती) 

३६) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८ (५ प्रती) 
३७) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (१० प्रती) 

३८) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


